सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. 
PwC कंपनीस माहे फेब्रुवारी ते एप्रिल 
२०१६ या कालावधीकरीता केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करणेबाबत... 
पुणे आणि पिपरी चिंचवड शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्प 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५ /प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जून २०१६. 


ट्ट 
| 


१. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग यांचे क्रमांकः २१५६/फाईल/ डीआयटी / २०१२ 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ 

२. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभाग क्रमांकः MH-8/96%/2093-DIR- 
DIT(MH)-DIT (MH), दिनांक. 2 नोव्हेंबर २०१३. 

३. शासन निर्णय माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय यांचे क्रमांक : 9७%)-मातंस ०८०/४/२०१४- 
O/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दिनांक: ०१/०७/२०१४, 

४. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक:सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दिनांक: २९/०५/२०१५ 

५. मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली. यांचे दिनांक २९ जानेवारी २०१६ ची देयके 

६. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे दि. २८/०४/२०१६ रोजीचे अभिप्रायचे पत्र 


प्रस्तावना 
पुणे-पिंपरी चिंचवड येथील सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्राईस वॉटर कूपर प्रा. ली. या कंपनीची 


सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०२.११.२०१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय आहे. दि.२९.०५.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 
विविध कालावधीसाठी प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा .लि यांना मानधन देय करण्यात आले आहे. सदर 
कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात सल्लागार म्हणून पुणे-पिंपरी चिंचवड सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणुन 
दिनांक ०१/०२/२०१६ ते ३०/०४/२०१६ या कालावधीसाठी सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी पाहिलेल्या कामाची 
देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र. ४ अन्वये मुंबई, पुणे-पिंपरी चिंचवड सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. Pwo ने 
केलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी विविध कालावधीसाठी दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) या तत्वानुसार 
मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार, पुणे-पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 
मे.2७७ ने पाहीलेल्या कामासाठी त्यांना दिनांक ०१/०२/२०१६ ते ३०/०४/२०१६ कालावधीसाठी 
पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी (मानधन, इतर खर्च, व सेवा कर मिळून) एकुण रु.६,९२,१८९/- (रु. 
सहा लाख AMA हजार एकशे एकोणनव्वद फक्त) इतकी रक्कम मे.>॥//७ कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल-३ 


उपरोक्तप्रमाणे नमुद करण्यात आलेली रक्‍कम मिळून एकूण रु ६,९२,१८९/- (रु. सहा लाख AMT हजार 
एकशे एकोणनव्वद फक्त) एवढया रक्कमेची देयके अनुक्रमे बिल क्र. ४१६०१३३८५ दि. २६/२/२०१६, बिल 
क्र.४१६०१८२२८ दि. ३०.३.२०१६, ते बिल क्र.४१६०२०४०१ दि. ३०.४.२०१६ करण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. सदर खर्चाचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


Pune CCTV Project 
Man 
Month Applicable T 5 Swachh ग 
4 Total T Service G Total 
. Pernod Siva Nor Project Designation Rate as per Deployment Amount per Applicable ह OPE Sub Total Tax @14 Bharat ani 
Name GR dated (Percentage) Resource Gan ‘laimed (INR) % Cess @ (INR) 
(02-Nov- (INR) प 0.50% 
2013) 
A SS Sas c शि E F G=ExF H I J यया || VSSBe | Mecasens 
xJ +L 


ist February 2016 to Senior 
29th February 2016 & 1,99,500 1,99,500 1,99,500 1,99,500 


416013385 Consultant 


ist March 2016 to Pune 


31st March 2016 & CCTV Senior 1,99,500 1,99,500 1,99,500 2,05,532 2,35,334 


416018228 Project Consultant 


ist April 2016 to Senior 
1111 नमना 1,99,500 1,99,500 1,99,500 1,99,500 2,28,428 


416020401 


Total Amount Claimed (INR) 5,98,500 6,032 6,04,532 84,634 3,023 6,92,189 


टीप:- 
अ) उपरोक्त रक्कमा या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.२ मध्ये नमुद केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणूस (Man-Month) तत्वानुसार रकमा अदा करण्यात येत आहे. 
ब) संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.४ नुसार अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या कालावधीसाठी उपरोक्‍त रक्कमा 
देण्यात येत आहे. 
क) शासन निर्णय संदर्भ क्र. ५ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या १०% च्या प्रमाणात 
प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 
ड) संदर्भ क्र.५ अन्वये FPwC कंपनी ने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्कमा देण्यात येत आहे. सदर 
रक्‍्कमेमध्ये फेब्रुवारी ते एप्रिल महिन्यासाठी १४.५% कर ( १४% सेवा कर --०.५% स्वच्छ भारत कर) 
समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

इ) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली आली 
आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा अधिकार 
शासनास राहील. 

ई सदर देयके आयकर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 

उ) पुणे हहर सीसीटीव्हीसाठी पीडब्लुसी कंपनीने hots सल्लागाराचे काम समाधानकारक असल्याचे दि. 
२८.०४.२०१६ रोजी प्रमाणपत्रे संबधितांकडुन देण्यात आली आहे. 


२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
“२०५५-पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (09) जिल्हा पोलीस बल,१३,कार्यालयीन खर्च (२०५५ 
०१६८)”या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५ /प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल-३ 


३. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका- 
याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६०४१५३४२९२७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने | शय्या 
Kailas Arjun DNe-IN, Government Of Maharashtra, 


ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, 
Gaikwad Due 20160608 TAT a8 850 
(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, गृह विभाग. 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. पोलीस आयुक्त,पुणे हहर 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे . 

qo, सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन,मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
१३. निवड नस्ती / पोल-३ 

१४. अर्थ शाखा गृह विभाग. 


नकी 


~ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


